RNI No.MAHBILL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे १८, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गो . ते. रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९ वा मजला, गो . ते . रुग्णालय संकुल , 

लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १३ एप्रिल २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शरीररचना शास्त्र अधिनियम . 

क्र . एमईडी . १०१४ / प्र.क्र .३२५ / १४ /शिक्षण - २. - महाराष्ट्र शरीरचना शास्त्र अधिनियम ( १९ ४ ९ चा अधिनियम अकरा) च्या कलम २ पोट 
कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री. गुरुदत्त प्रतिष्ठाण , नांदेड यांचे नांदेड रुरल डेंटल 
कॉलेज अॅण्ड रिसर्च, मौजे पांगरी , नांदेड या संस्थेला उक्त संस्था अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट कलमे (१), ( २) व ( ३) मध्ये नमूद केलेल्या 
प्रयोजनार्थ, उक्त संस्था उक्त अधिनियमाच्या कलम ५-ई मधील तरतुदींचे अनुपालन करेल या अटीच्या अधीन राहून , मान्यताप्राप्त संस्था म्हणून 
घोषित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अंजली वि . अंभिरे , 


शासनाच्या उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
G. T. Hospital New Building, 9th floor, G. T. Hospital Complex , 
Lokmanya Tilak Road , Mumbai 400 001 , dated 13th April 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANATOMY ACT . 

No. MED.1014 /CR - 325 / 14 /EDU - 2. - In exercise of the power conferred by sub - section (i) of 
section 2 of the Maharashtra Anatomy Act (XI of 1949 ), the Government of Maharashtra hereby 
declares the Shri Gurudatta Pratishthan s Nanded Rural Dental College and Reacherch , Pangari 
Village , Nanded as an approved institution for the purposes of sub - section ( 1), ( 2) and (3 ) of section 
5 of the said Act , subject to the condition that the said institute shall comlpy with the provisions 
of section 5E of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANJALI V. AMBHIRE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


३ 


. 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ एप्रिल २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० . 

क्र . स्मारक. २०१४ / प्र.क्र.९ / सां.का. -३. - ज्याअर्थी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ 
अन्वये महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा . १२) या अधिनियमाच्या कलम ४ , 
पोट -कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने यासोबत असलेल्या अनुसूचीत निर्दिष्ट प्राचीन ऐतिहासिक 
स्मारक संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याचा इरादा असल्याची दोन महिन्यांची नोटीस दिली होती. 

आणि ज्याअर्थी, असे स्मारक संरक्षित म्हणून घोषित करण्याबाबत प्राप्त सर्व हरकतींचेनिराकारण करण्यात आले आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. १२) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त प्राचीन व 
ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक असल्याचे जाहीर करत आहे . 

अनुसूची 
स्थान : सिटी सर्व्हे नंबर १४६१, हॉर्नबी रोड , 

तालुका : मुंबई 

जिल्हा : मुंबई 
मुंबई, शिट नं . ७८ , ८५ , ८६ 
संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे नाव : प्रिन्सिपल बंगला ( डीन बंगला) ( भूमापन क्रमांक १४६१ ) . 
मालकी : दि सेक्रटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन कौन्सिल ( सर जमशेटजी जिजीभाय स्कूल 

ऑफ 
आर्ट, इन चार्ज ऑफ एक्झिक्युटिव्ह इंजिनीयर प्रेसिडेंसी ). 
तपशील 

: रुडियार्ड किपलिंग या प्रसिद्ध लेखकाचे जन्मस्थान . श्री . किपलिंग यांना १९०७ साली 

भारतीय कविता व साहित्य निर्मितीसाठी नोबेल पारितोषिक मिळाले. प्रस्तुत इमारत 
इ.स.१८६५ पूर्वी बांधण्यात आली असून ही इमारत ब्रिटीश स्थापत्य पद्धतीने बांधलेली 

आहे. 
संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे मोजमापे : लांबी ( पूर्व-पश्चिम ) : ४५.०० मीटर ; 

रुंदी ( दक्षिण- उत्तर ) : ४०.०० मीटर 

एकूण क्षेत्रफळ : १८०० चौरस मीटर. 
संरक्षित करावयाचे सभोवतालचे क्षेत्र : पूर्वेस : ४.७५ मीटर ; पश्चिमेस : २३.०० मीटर 

उत्तरेस : २३.०० मीटर ; दक्षिणेस : १८.०० मीटर 

एकूण क्षेत्रफळ : ४० ९ २.७५ चौरस मीटर . 
संरक्षित करावयाचे एकूण क्षेत्र ( स्मारकासह ) : एकूण 

क्षेत्रफळठ : ५८ ९ २.७५ चौरस मीटर. 
चतुःसीमा 

: पूर्व 

रस्ता ; 
पश्चिम : सिटी सर्व्हे नंबर १४६१ चा भाग ; 
दक्षिण : निवासस्थाने ; 


उत्तर 


: निवासस्थाने . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -१ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 22nd April 2015 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ANCIENTMONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No.Smarak . 2014 / C.R.9/ Cul- III. — Whereas ,by Government Notification , Tourism and Cultural 
Affairs Department , No.Smarak . 2014 / C.R.9 / Cul- III , dated the 24th February 2014 , the 
Government of Maharashtra had given two months notice of its intention to declare the ancient 
and historicalmonument specified in the Schedule appended hereto , to be a protected monument, 
as required by sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Ancient Monuments and 
Archaeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah.XII of 1961); 

And whereas, the Government having considered the objection received by it to the making of 
such declaration . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby declares the said ancient and historical monument 
to be a protected monument. 

Schedule 


Locality : City Survey Number 1461, Taluka : Mumbai 

District : Mumbai 
Hornby Road , Mumbai, 

Sheet No. 78,85,86 
Name of the monument to be : Principal Bungalow (Dean Bungalow ), City Survey 
protected 

Number 1461. 
Ownership 

The Secretary of State for India in Council (Sir Jamsetji 
Jijeebhay School of Art , in charge of the Executive Engineer 

Presidency ). 
Particulars 

: Birthplace of famous author Rudiyard Kipling. 

Mr. Kipling had received Nobel Prize for his works in 
literature such as poems and short stories related to India . 
The building was built before 1865 A.D. The building was 

built in British architectural style . 
Area of the monument 

: Length (East -West): 45.00 meters ; 
to be protected 

Breadth (North -South ) 40.00 meters ; 

Total Area = 1800.00 square meters . 
Area around the monument : East: 4.75 meters ; West : 23.00 meters ; 
to be protected 

North : 23.00 meters ; South : 18.00 meters ; 

Total Area = 4092.75 square meters . 
Total Area to be protected : Total Area = 5892.75 square meters . 
( Including the monument) 
Boundaries 

: On the East : Road ; 

On the West : Part of City Survey Number 1461; 
On the North : Quarters ; 
On the South : Quarters . 


: 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


4 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


४२ 


मंगळवार , मार्च २५, २०१४ / चैत्र ४ , शके १९ ३६ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 7th March 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CIVIL COURTS ACT, 1869. 

No. CRC - 2314 /C.R . No. 37 /D - 12. — In exercise of the powers conferred by sections 14 and 19 
of the Maharashtra Civil Courts Act ( Bom . XIV of 1869), and in partial supersession of the 
Government Notification , Law and Judiciary Department , No. CRC 1291/ 1169/ ( 139 )-(1)-VII, dated 
the 3rd February 1997 , so far as it related to the revenue Talukas of Bhoom , Paranda and Washi, 
the Government of Maharashtra , directs that, with effect from the 16th March 2014 : 


(a ) there shall be a Court at Bhoom in the revenue district of Osmanabad and the 
said Court shall be presided over by the Additional District Judge . 


(b ) the local limits of the ordinary jurisdiction shall be co -extensive with the existing 
jurisdiction of the Courts of Civil Judges, Junior Division , Bhoom , Paranda and Washi and 
covers the area comprising of the revenue Taluka of Bhoom , Paranda and Washi in Osmanabad 
District ; and 


(c ) all the powers of the Principal District Judge, Osmanabad shall vest in the said 
Additional District Judge except those vested in the District Judge under section 9 of the 
said Act and except his power to assign to Additional District Judge or withdraw unto himself 
or to assign to another Court of competent jurisdiction , such matters as he thinks fit . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


S. S. SHINDE , 
Joint Secretary to Government. 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th March 2014 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA CIVIL COURTS ACT, 1869 . 

No. CRC - 2314 / C.R . No. 37 /D - 12. - In exercise of the powers conferred by section 21, 22 - A and 
23 of the Bombay Civil Courts Act, 1869 (XIV of 1869) and in modification of all Government 
notifications issued in this behalf, in so far as they relate to the courts of the Civil Judge ( Senior 
Division ) Bhoom subordinate to the District Court, Osmanabad , the Government of Maharashtra , 
hereby directs that , with effect from 16th day of March 2014 , 

( a ) There shall be a Civil Court (Senior Division ) subordinate to the District Court , 
Osmanabad , at Bhoom in Osmanabad District. 

(6 ) The said Court shall be presided over by the Civil Judge (Senior Division ), who shall 
hold his sitting at Bhoom . 

(c ) The local limits of the ordinary jurisdiction of the Civil Judge ( Senior Division ), Bhoom , 
shall comprise of the villages , listed in the schedule, annexed hereto , situated in the revenue 
Talukas of Bhoom and Washi of Osmanabad District , as constituted under the Maharashtra Land 
Revenue Code , 1966 (Mah.XLI of 1966 ) and the said villages which were heretofore included 
within the local limits of the ordinary jurisdiction of the Civil Judge ( Senior Division ), Osmanabad 
shall be excluded therefrom : 

Schedule 

Taluka : Bhoom (List of Villages ) 
S. No. Name of village 

S. No. 

Name of village 
( 1 ) ( 2 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 


1 


Bhoom 


49 


Wangi (Khu ) 


2 


Hadongri 


50 


Wanjarwadi 


3 


Hiwara . 


51 


Arsoli 


4 


Dindori 


52 


Ieet 


5 


Songiri 


53 


Nagewadi 


6 


Bhongiri 


54 


Dokewadi 


7 


Wakwad 


55 


Pandhrewadi 


8 


Ramkund 


56 


Pakhrud 


9 


Warewadgaon 


57 


Jotibachiwadi 


10 


Kasari 


58 


Giralgaon 


11 


Bhegalgaon . 


59 


Madewadi 


12 


Nawalgaon 


60 


Jamb 


13 


Barhanpur 


61 


Matrewadi 


14 


Ulup 


62 


Irachiwadi 


15 


Chincholi 


63 


Lipani 


16 


Rameshwar 


64 


Langeshwar 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


6 


Schedule — concld . 


S. No. 

( 1 ) 


Name of village 

( 2 ) 


S. No. 

( 1 ) 


Name of village 

( 2 ) 


17 


Sukta 


65 


Andrud 


18 


Padoli 


66 


Girwali 


19 


Bhawanwadi 


67 


Sonne wadi 


20 


Dukarwadi 


68 


Ghatnandur 


21 


Walwad 


69 


Chandwad 


22 


Walha 


70 


Anjansonda 


23 


Samangaon 


71 


Ambi 


24 


72 


Dandegaon 


Ganegaon 
Belgaon 


25 


73 


Anandwadi 


26 


Pimpalgaon 


74 


Hangewadi 


27 


Chumbli 


75 


Birobachiwadi 


28 


Gormala 


76 


Aliyabadwadi 


29 


Sadesangvi 


77 


Antawali 


30 


Bavi 


78 


Jejla 


31 


Bhawanwadi 


79 


Tintraj 


32 


Panhalwadi 


80 


Nali 


33 


Warud 


81 


Dudhodi 


34 


Kashnapur 


82 


Sawargaon 


35 


Chinchpur (Dh ) 


83 


Naliwadgaon 


36 


Rosamba 


84 


Jaiwantnagar 


37 


Mankeshwar 


85 


Patsangvi 
Ralesangvi 


38 


Deodali 


86 


39 


Shekhapur 


87 


Hiwarda 


40 


Sawargaon 


88 


Pathrud 


41 


Dewgra 


89 


Wadachiwadi 


42 


Ida 


90 


Umachiwadi 


43 


Pida 


91 


Bedarwadi 


44 


Antargaon 


45 


Kanadi 


46 


Ashta 


47 


Ashtewadi 


48 


Wangi (Bu ) 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १ ९ ३७ 


Schedule 
Taluka : Paranda (List of Villages ) 


S. No. 

( 1 ) 


Name of village 

( 2 ) 


S. No. 

( 1 ) 


Name of village 

( 2 ) 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 


Paranda 
Khanapur 
Pimparkhed 
Bhotra 
Khasapuri 
Bavchi 
Rui 
Kapilapuri 
Avarpimpri 
Karanja 
Pitapuri 
Pachpimpla 
Takli 
Andhori 
Jakepimpri 
Javla (NI) 
Bhandgaon 
Sawdarwadi 
Sirsav 
Ghargaon 
Kandalgaon 
Rajuri 
Andora 
Arangaon 
Sakat (Kh ) 
Lakhi 
Wadirajuri 
Yenegaon 
Kumbhephal 
Sakat (Bu ) 
Pistamwadi 
Rohkal 
Anala 
Ingonda 
Watephal 
Chinchpur ( Khu) 
Hingangaon ( Khu ) 
Malkapur 
Ratnapur . 
Kukadgaon 
Chinchpur (Bu ) 
Pandhrewadi 
Sakkarwadi 
Shelgaon 
Lonarwadi 
Kalewadi 
Deogaon (Bu ) 
Jaktewadi 


49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 


Takmodwadi 
Undegaon 
Khandeshwarwadi 
Gosaviwadi 
Asu 
Pimpalwadi 
Saranwadi 
Bramhagaon 
Wakdi 
Hingangaon (Bu ) 
Einapurwadi 
Shirala 
Lohara . 
Wangegavahan 
Deogaon ( Khu ) 
Wadner 
Dhagpimpri 
Katrabad 
Khasgaon 
Songiri 
Bodka 
Dahitana 
Dudhi 
Loni 
Nalgaon 
Wanewadi 
Sonari 
Kumbheja 
Bhonja 
Kandari 
Karla 
Deolgaon 
Parewadi 
Aleshwar 
Gosaviwadi (Do ) 
Domgaon 
Kaudgaon 
Rosa 
Jamgaon 
Donja 
Mugaon 
Bangalwadi 
Tandalwadi 
Ghotri 
Kokarwadi 
Kategwadi 
Jagdalwadi 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १ ९ ३७ 


९ 


Schedule 


Taluka : Washi 


( List of Villages ) 


S. No. 

( 1 ) 


Name of village 

( 2 ) 


S. No. 

( 1) 


Name of village 

( 2 ) 


1 


29 


2 


30 


3 


31 


4 


32 


5 


33 


6 


34 


7 


35 


8 


36 


Washi 
Kawdewadi 
Kelewadi 
Ghodki 
Borgaon (Dh ) 
Ghatpimpri 
Golegaon 
Kanheri 
Pardi 
Sarmkundi 
Shelgaon 
Yeshwandi 
Tadulwadi 
Jawalka 
Mahaldarpuri 
Shendi 


9 


35 


10 


38 


11 


39 


12 


40 


13 


41 


14 


42 


Pimpalgaon (Ko) 
Sarola (Ma) 
Pimpalgaon (Li) 
Sarola (Washi) 
Sonegaon 
Lakhangaon 
Pimplwadi 
Para 
Dogrewadi 
Fakarabad 
Ter Kheda 
Khamkarwadi 
Satwaiwadi 
Kadaknathwadi 
Masobachiwadi 
Wadji 
Shendi 
Indapur 
Bavi 
Zinnar 
Gojwada 
Dasmegaon 
Khanapur 
Nandgaon 
Bori 
Isrup 
Mandwa 
Sonarwadi 


15 


43 


16 


44 


17 


45 


18 


46 


19 


Wizora 
Pargaon 
Jankapur 
Rui 
Lonkhas 


47 


20 


48 


21 


49 


22 


Hatola 


50 


23 


Jeba 


51 


24 


52 


25 


53 


26 


Pangri 
Bramhagaon 
Pimpalgaon ( K ) 
Dahiphal 
Shelu 


54 


27 


55 


28 


56 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SHINDE , 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


४३ 


गुरुवार , एप्रिल ३, २०१४ / चैत्र १३ , शके १९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ एप्रिल २०१४ 


. 


उक्त 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम , १९ ७१. 

क्रमांक भूसंपा .२०१२/ प्र.क्र .३४३/ झोपनि -२. - ज्याअर्थी, अपर जिल्हाधिकारी ( अति./ निष्का. ) आणि सक्षम प्राधिकारी, पूर्व उपनगरे, मुंबई 
उपनगर जिल्हा, यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अनुसूची ” असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्राच्या संबंधातील सुधार कामे पार 
पाडणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात 
आला आहे. ) संपादित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु. नि . व पु.) अधिनियम, १९ ७१ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे.) कलम १४ च्या पोट - कलम (१) नुसार अपर जिल्हाधिकारी ( अति ./निष्का .) आणि सक्षम प्राधिकारी , पूर्व उपनगरे, मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी 
बजावलेल्या त्यांच्या क्र . अपजि / अति /निष्का / एमईसी / डेस्क -१ / डब्ल्यूएस -१ ९ ५ / १२, दिनांक ३ जुलै २०१२ नोटिसीद्वारे तसेच दैनिक सामना आणि 
डी.एन.ए. या वृत्तपत्रात दिनांक २ जून २०१२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६) मध्ये नमूद केलेल्या ज्या व्यक्ती , 
जमिनीचेमालक आहेत, अशा व्यक्तींना उपराक्त नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या कालावधीच्या आत उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ 
नये याबाबतची कारणे दाखविण्यास फर्माविले होते 
आणि ज्याअर्थी, मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , बांद्रा , मुंबई यांचेकडून , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
I- A च्या कलम ३ ( D) ( c) (i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट-कलम (१) नुसार 
उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींना, क्र . झोपुप्रा / उजि / टे / डी -४ / साईछाया / सुनावणी / २०१३ / ४०१, दिनांक १४ मार्च २०१३ 
अन्वये, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५) मध्ये नमूद जमीन ही संरक्षणप्राप्त झोपडपट्टी वासियांकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी संपादन 
करण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी का पाठविण्यात येऊ नये, याकरिता दिनांक २२ मार्च २०१३, दिनांक ६ एप्रिल २०१३, दिनांक २० एप्रिल २०१३ 
व दिनांक १७ मे २०१३ रोजी सुनावणी घेण्याकरिता नोटीस बजावण्यात आली 

आणि ज्याअर्थी, जमिनीच्या मालकांकडून प्राप्त झालेले आक्षेप व संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा युक्तीवाद , अधिकार 
अभिलेखांतील नोंदी, उक्त जमिनीवर विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय्य असल्याबाबत 
उक्त जमीन संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दिनांक ११ जून २०१३ रोजी 
सादर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D) (c ) (i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट- कलम (१) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , वांद्रे (पू.), मुंबई यांनी सादर 
केलेल्या दिनांक ११ जून २०१३ रोजीच्या अभिवेदनानुसार राज्य शासनास उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्राच्या 
विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेखाली विकास करणे शक्य व्हावेम्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याचेदिसून आले आहे. 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D) ( c) ( i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण 
पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे असे घोषित 
करीत आहे की , त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे. 


११ 


जिल्हा 


( १ ) 
मुंबई 
उपनगर 
जिल्हा 


विनोद कुमार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 

अनुसूची 
तालुका गाव नगर संपादित 

जमीन मालकांची नावे 
भूमापन करावयाच्या 

जमिनीचे 
अंदाजित क्षेत्र 

( चौ . मी . मध्ये ) 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
कुर्ला भांडूप ८२ अ / १ अ , ३७४७.३८४ १. मालक 
८२/२ ते 

भांडूप खोत 
८२/५ 

रतनसी करसनदास व इतर १६ 
२. धारक 

राधेश्याम मौर्य अ . पा . क . 
राधेश्याम रामभरोसे मौर्य 
३. रामेश्वर प्रसाद रामराज मौर्य 
४. रामधनी सुरजप्रसाद मौर्य 
५. रामसरन सहदेव मौर्य 
६. ( रामदुलार प्रयाग मौर्य ) 
७. रामभवन जयराम मौर्य 
८. अप्पा श्रीधर वराडकर 
९ . श्रीमती सायवती आनाजी सावंत 
१०. आनंद महादेव परब 
११. विनायक पांडुरंग वालावलकर 
१२. श्रीनाथ 

रामदुलार 

मौर्य 
इतर हक्क 
१३. श्री . विवेकानंद विठ्ठल आवके व इतर 
१४. नंदराज जोग इंद्रराज सादराम 
१५. ( श्री . सुरजतसिंग ठाकोरसिंग चांडोक ) 

पट्टेदार 
१६. मे . अलपेक प्रायव्हेट लिमिटेड 


धारक 


१७. अमरनाथ रामदुलार मौर्य 
१८. बाबुलनाथ रामदुलार मौर्य 
१९. जुगेश्वरनाथ रामदुलार मौर्य 
२०. श्रीमती लखपती श्रीनाथ मौर्य 
२१. वैजनाथ रामसुमेर मौर्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ग. साळवी, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya ,Mumbai 400 032 , 

dated the 3rd April 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971 . 

No.Bhusampa.2012 / C.R.343 /Zopni-2. — Whereas, on a representation from the Additional 
Collector (Encroachment/Removal) and Competent Authority , Eastern Suburbs, Mumbai Suburbs 
District , Mumbai, it appears to the Government of Maharashtra that in order to enable the said 
Authority to execute the works of improvement in relation to the slum areas mentioned in Schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Schedule” ) it is necessary that the land 
specified in column (5 ) of the said Schedule ( hereinafter referred to as “ the said land” ) should be 
acquired ; 

And whereas, as required by the proviso to sub -section ( 1 ) of section 14 of Chapter V of the 
Maharashtra Slum Areas ( Improvement, Clearance and Redevelopment ) Act, 1971 (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ) as amended from time to time the Additional Collector ( Encroachment/ 
Removal) and Competent Authority , Eastern Suburbs , Mumbai Suburbs District, Mumbai has by 
his Notice No. Addl.Coll./ENC/REM/Mes/Desk-1/WS-195/12 , dated 3rd July 2012 served in the 
prescribed manner and also notice published by Additional Collector ( Encroachment/Removal) 
and Competent Authority , Eastern Suburbs ,Mumbai Suburbs District ,Mumbai in the daily News 
Papers “Samna” and “ DNA” dated 2nd June 2012 called upon the persons mentioned in column 
(6 ) of said Schedule , who are the owners of the said land to show cause , within a period of fifteen 
days from the receipt of the aforesaid notice, as to why the said land should not be acquired ; 

And Whereas, as required by the proviso to sub -section ( 1 ) of section 14 of Chapter V read 
with Paragraph ( A ) of sub - clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the said Act, Chief 
Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, as by his notice No.SRA/ 
Dy.Coll./T/D4/Saichhaya/Hearing/2013/401 , dated the 14th March 2013 served in the prescribed 
manner, called upon the persons mentioned in column (6 ) of the said schedule who are the owners 
of the said land to be heard on 22/03/2013 , 06/04/2013 , 20/04/2013 and 17/05/2013 as to why the 
proposal to acquire the said land for implementation of the Slum Rehabilitation Scheme for the 
concerned protected slum dwellers should not be sent to State Government for approval ; 

And Whereas, Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai after 
considering objections received of the owner of said land and the pleading on behalf of the 
proposed Co -operative Housing Society of the Slum dwellers , entries as to the rights in the land 
record , reservation in Development Plan and the legitimate request of the protected slum dwellers, 
Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai submitted a proposal 
of the acquisition of the said land mentioned in column (6 ) of the said schedule; by his 
representation dated 11th June 2013 ; 

And whereas , as required by the proviso to sub - section ( 1 ) of section 14 of Chapter V read 
with Paragraph ( A ) of sub -clause ( i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of said Act, on a 
representation dated 11th June 2013 from the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra , Mumbai, it appears to the State Government that in order to enable to Slum 
Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum Rehabilitation Scheme in 
the slum areas mentioned in column (4 ) of the said Schedule, should be acquired ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 14 read with 
Paragraph ( A ) of sub - clause (i ) of clause (c ) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares, by his notice , that it has decided to acquire the said lands. 

Schedule 


District Taluka 


Village 


Name of the owner of the land 


CTS 
No. 


Approximate 

area of the 
land decided 
to be acquired 
( In Sq. Mtrs .) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


Kurla 


3747.384 


Mumbai 
Suburban 
District 


Bhandup 82A / 

1A , 
82/2 
to 82/5 


1. Owner 

Bhandup Khot Ratansi Karandas and other 16 
2. Holder 
Vinodkumar Radheshyam Mourya Minor Guradian 

Radheshyam Rambharose Mourya 
3. Rameshwar Prasad Ramraj Mourya 
4. Ramdhani Suraj Prasad Mourya 
5. Ramsaran Sahadev Mourya 
6. (Ramdular Prayag Mourya 
7. Rambhavan Jayaram Mourya 
8. Vaijnath Ramsumer Mourya 
9. Appa Shridhar Varadkar 
10. Smt. Sayavati Anaji Sawant 
11. Anand Mahadev Parab 
12. VinayakPandurangWalavalkar 

Other Right 
13. Vivekanand Vitthal Awake and Ors . 
14. Nandraj Jog Indraraj Saadram 
15. ( Shri Surjatsing Thakorsingh Chandok ) 

Lease Holder 
16. M /s. Alpack Pvt. Ltd. 

Holder 
17. (Shrinath Ramdular Mourya ) 
18. Amarnath Ramdular Mourya 
19. Babulnath Ramdular Mourtya 
20. Jugesharnath Ramdular Mourya 
21. Smt. Lakhpati Shrinath Mourya . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. SALVI, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


४४ 


शनिवार, एप्रिल ५, २०१४ / चैत्र १५ , शके १९ ३६ 


अ . क्र . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ एप्रिल २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , १ ९ ५८. 

क्रमांक खाक्षेस -२००० / प्र.क्र .१७७ / एल.बी.१/ रस्ते ९अ. - महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१ ९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० ची 
पोट - कलमे (१- अ), ( १-ब ), ( १- क ), (१-ड ) आणि (१- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकाराचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील पुणे- अहमदनगर रस्ता राज्य मार्ग क्रमांक ६० ( भाग 
पुणे ते शिरूर ) किलोमीटर १०/६०० ते ६४/००० या लांबीची “बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ” ( बी.ओ.टी.) या योजनेखाली मेसर्स अशोका 
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पुणे यांनी स्वखर्चाने मजबुतीकरण व चौपदरीकरण केलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) 
मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटर वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये 
त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून दिनांक ३० जून २०१४ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुणे - अहमदनगर रस्त्यावरील 
मौजे पेरणे फाटा येथे किलोमीटर २३/५०० मध्ये बांधण्यात आलेल्या उपभोक्ता शुल्क / वसुली स्थानकावरून उपभोक्ता शुल्क वसूल करण्यात 
यावे. 

अनुसूची 
मोटार वाहनांचा प्रकार 

उपभोक्ता 

शुल्क 

प्रती फेरीचे दर ( रुपये ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

१ एप्रिल २०१४ ते ३० जून २०१४ 
१ स्कूटर, मोटार सायकल , मोपेड आणि इतर दुचाकी वाहने , वाहन चालक वगळून 

पथकर नाही 
तीन आसनी ऑटोरिक्षा, ट्रॅक्टर आणि रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर . 
२ मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद केलेली हलकी मोटार वाहने. 
( अ) सहा आसनी रिक्षा ( टमटम ) , मोटार जीप ( चालक वगळून १२ प्रवासी 

वाहून 
नेण्याची क्षमती असलेली) जसे की टाटा सुमो, ट्रॅक्स, कमांडर इत्यादी. 
( ब ) मिनी बस किंवा इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त व २० प्रवासी 
वाहून नेण्याची क्षमता असलेली) आणि अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये अंतर्भूत नसलेली 

माल वाहतुकीची वाहने . 
३ ट्रक / बसेस 

१२० 
४ मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१९८८ चा ५९) मध्ये नमूद केलेली व वरील अनुक्रमांक ३ मध्ये 

२०७ 
नमूद केलेली वाहने वगळून अवजड वाहने, जसे ट्रक , ट्रेलर्स दोनपेक्षा अधिक आसाची वाहने इत्यादी. 
१. खालील वाहनांना उपभोक्ता शुल्कातून सूट देण्यात येईल 
(१) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या लोकप्रतिनिधींची वाहने. 

( २) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने . 


- 


कार , 


४४ 


. 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


१५ 


( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका 
( ९ ) शववाहिका . 
( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
२. उपभोक्ता शुल्काचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक वेळी 
उपभोक्ता शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 

३. उपभोक्ता शुल्क नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्यात यावा. 

४. वरील दर्शविलेल्या उपभोक्ता शुल्क नाक्यावर उपभोक्ता शुल्क गोळा करण्याचा व संपूर्ण रक्कम ठेऊन घेण्याचा हक्क मेसर्स 
अशोका इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड , पुणे यांना प्रदान करण्यात आला आहे. जनहित याचिका क्र . ७/२००८ मधील मा . उच्च न्यायालय ,मुंबई 

यांच्या अंतिम आदेशानुसार सवलत कालावधीत बदल होण्याची शक्यता आहे. 
टिपाः - उपभोक्ता शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे 

सूट 

देण्यात येईल : 
( अ ) उपभोक्ता शुल्काच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगावू खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात 
येईल . 

( ब) उपभोक्ता शुल्काच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगावू खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात 
येईल . 

( क ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे 
दीड पट व अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० 
वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 

( ड ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे, 
शासनाचे उप सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३ , २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 1st April 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES Tax Act, 1958. 


No. PSP - 2000 /CR - 177 /L.B.1/Road -9A . — In exercise of the powers conferred by sub -sections 
( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1- D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 
1958 ) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra here by 
declares that the user fee shall be levied on the classes of motor vehicles specified in column (2 ) 
of the Schedule appended hereto and on the tailors drawn by such motor vehicles, passing through 
the section of Pune- Ahmednagar Road , State Highway Number-60 (section Pune to Shirur ) which 
is strengthened and four lanned from kilometers 10/600 to 64/000 in Pune District , under the 
“ Build , Operate and Transfer ( B.O.T.) Scheme” by M / s Ashoka Infrastructure Limited , Pune, at 
their expenses , at the rates specified against each of the said motor vehicles in column ( 3 ) of the 
said Schedule , with effect from the 1st April 2014 to the 30th June 2014 , at the user fee collection 
centre constructed at Perne Phata in kilometer 23/500 on the above -mentioned road . 


Schedule 


Sr. No. 


Particulars of Vehicles 


Rate of user fee per trip (in rupees) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1st April 2014 to 30th June 2014 


NIL 


1 Scooter , Motor Cycle , Moped and any other two wheeler , 

three seater Auto - Rickshaw ( excluding driver ), Tractor 
and Tractor with unladen trolley . 


2 Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 

1988 (59 of 1988 ), — 


44 


(a ) Motor Car , Jeep ( having carriage capacity up to twelve 
passengers , excluding driver) such as Tata Sumo, Trax , 
Commander and six seater Rickshaw ( Tum - Tum ), etc.; 


63 


(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles (having carriage 
capacity of more than twelve and upto twenty passengers, 
excluding driver ) and goods carriage vehicles except vehicles 
covered under entries at serial numbers 3 and 4 . 


3 Trucks, Buses . 


120 


4 Heavy motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 

1988 (59 of 1988 ), such as Truck - Trailer, Multi- axle vehicles , 
etc. , except vehicles covered under the entries at serial number 3 . 


207 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


१७ 


1. The following types of motor vehicles are exempted from payment of user fee namely. 
(i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice - President of India , Governor of State , 

Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles . 
(ii) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Members of Maharashtra Legislative 

Assembly and Members of Maharashtra Legislative Council. 
( iii ) Vehicles carrying Ex-Members of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra 

Legislative Council and Parliament. 
(iv ) State and Central Government vehicles. 


(u ) Defence vehicles . 


(vi ) Police Department vehicles . 
(vii) Post and Telegraph Department vehicles . 
(viii ) Ambulances . 


(ix ) Hearses . 


( x ) Fire fighting vehicles. 

2. The above -mentioned user fee rates shall be displayed on boards clearly visible to the 
people in the vicinity of the user fee collection centre. A computerised user fee receipt shall be 
passed on each and every occasion of recovery of user fee . 

3. Electronic Display Board shall be installed in vicinity of user fee collection center. 

4 . For the purpose of this notification , M /s Ashoka Infrastructure Limited , Pune is authorised 
to collect and retain the amount of user fee at user fee collection center constructed in kilometer 
23/500 near Perne Phata on the above-mentioned road . The concession period may change subject 
to final order of the Hon ble .High Court, Mumbai in the Public Interest Litigation (P.I.L.) 
No.7 of 2008 . 
Notes . — Concessions in rates of user fee are as given below , namely : 

(i) 10 per cent, rebate shall be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in 

advance . 
(ii ) 20 per cent, rebate shall be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons 

in advance . 
(iii) For frequently travelling vehicles , return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 times 

of their respective one way travel rates. Return journey pass and daily pass will be 

valid up to 12.00 hours at midnight for the day of issuing the pass . 
( iv ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे ७-१३, २०१५ / वैशाख १७-२३, शके १९ ३७ 


४५ 


गुरुवार, एप्रिल १०, २०१४ / चैत्र २० , शके १ ९ ३६ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० एप्रिल २०१४ 


अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ आणि नियम १९ ६७. 

क्रमांक कृबास . ०८१२/ प्र.क्र . ३०० ( अ ) ११ - स. - ज्याअर्थी, लोकसभेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू आहे व या निवडणुकांत शासकीय 
यंत्रणा व्यस्त असणार आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ मधील कलम १४( ३)(ए ) च्या तरतुदीनुसार 
टंचाई , दुष्काळ , पूर , आग किंवा इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती , पावसाळा, यामुळे किंवा राज्य विधानमंडळाचा किंवा संसदेचा किंवा एखाद्या 
स्थानिक प्राधिकरणाचा कोणताही निवडणूक कार्यक्रम आणि कोणत्याही बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम एकाच वेळी आल्यामुळे ,किंवा 
राज्य शासनाच्या मते विशेष असेल अशा इतर कारणामुळे लोकहितास्तव कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार 
राज्य शासनास आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, लोकसभेच्या निवडणुका आणि राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे निवडणुकीचे कार्यक्रम एकाच वेळी येत 
असल्याने अशा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेणे लोकहितास्तव उचित होणार नाही , अशी शासनाची खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ मधील कलम १४( ३)(ए ) च्या तरतुदीअन्वये 
प्राप्त अधिकारांनुसार शासन खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 

राज्यातील ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांच्या बाबतीत या आदेशाच्या तारखेस नामनिर्देशनाचा टप्पा पूर्ण 
झालेला आहे. तसेच ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत मा . उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित असे 
आदेश दिलेले आहेत , अशा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या वगळून इतर सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळांच्या 
निवडणुका दिनांक ११ एप्रिल २०१४ पासून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात येत आहेत . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . बा . तुंबारे , 
शासनाचे सहसचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


